फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस 
अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून विद्यमान 
औषधनिर्माणशास््र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या पत्त्यात बदल 
करण्यास करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१८४/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/पीसीआय-मान्यता/२०२४/४८२, 
दि.११.०७.२०२४. 


प्रस्तावना : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 
२०२३-२४ पासून विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या UA बदल करण्यास शासन 
मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वाचा येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला 
आहे. त्यानुषंगाने शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय : फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार, लोकनेते हणमंतराव पाटील 
चॅरिटेबल ट्रस्टचे आदर्श कॉलेज ऑफ फार्मसी, विटा, जि.सांगली या विद्यमान संस्थेच्या पत्त्यात, शैक्षणिक 
वर्ष २०२३-२४ पासून बदल करण्यास खालीप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. संस्थेचा सध्याचा पत्ता संस्थेचा नवीन पत्ता 

7 Loknete Hon. Hanmantrao Patil | Loknete Hon. Hanmantrao Patil 
Charitable Trust's Adarsh College of | Charitable Trust's Adarsh College of 
Pharmacy, Gut No.109/3/1 & 109/3/2, Pharmacy, Gut No.421/2, Near MIDC, 


Bhavaninagar, Kundal Road, Vita, Tal - | Khambale (Bha.), Vita, Tal - Khanapur, 
Khanapur, Dist.- Sangli Dist.- Sangli 


2. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०८१८२८१९६००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 
(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-O 


संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

निवड नस्ती/तांशि-४ 


AD 


CC #N 


नक 
ae 
Ge ८ट-.>- Nr Dells २ 


yaa) 


